श्री. अनिल मसाजी सदाफुले, प्राचार्य, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, बोरीवली, जि. मुंबई उपनगर यांच्या 
विनंती बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
PRI, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: पदोन्न-२०२२/ प्र. क्र. ७१/व्यशि-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक: २९ फेब्रुवारी, २०२४. 

शासन आदेडशा- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ सहायक संचालक/ जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/ सचिव, महाराष्ट्र राज्य placa विकास, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (वरिष्ठ) (तांत्रिक) या संवर्गातील श्री. अनिल मसाजी सदाफुले, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, बोरीवली, जि. मुंबई उपनगर यांची विनंती बदलीने पदस्थापना खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे:- 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव | सध्या कार्यरत असलेली संस्था विनंती बदलीने केलेली 
क्र. पदस्थापना 
re | ? 2 8 
q । श्री. अनिल | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, | जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मसाजी सदाफुले | बोरीवली, जि. मुंबई उपनगर अधिकारी, ठाणे, जि. ठाणे (रिक्‍त पदी) 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्याची बदली ही विनंती बदली असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी व प्रवासभत्ता शासनाच्या 


प्रचलित नियमानुसार अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. बदलीझालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ नये. 


8, सदर आदेशा तात्काळ अंमळात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी विभाग 
प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


कि सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा 
सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२९१५४४४६०८०३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADEEP SAHEBRAO --.- पा”... 
SHIVTARE 


1533246B0A85DC3D52848FB6CE23F47DAF8D6 


Di 19 15:53:49 +05'30! 


(प्रदीप सा. Brace 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति , 

१) मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

3) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२२/ प्र. क्र. ७१/व्यशि-१ 


४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
4) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, उद्योजकता व रोजगार आयुक्तालय, 

(व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुलुंड, मुंबई उपनगर. 
सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, जि. ठाणे. 
संबंधित अधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 
सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (संचालकांमार्फत) 
निवडनस्ती (व्यशि-१) 


& 
9 


टू 
९ 
१० 
११ 
१२ 
१३ 


a4 ~~ — Qa 


wa a m= wa 


पृष्ठ २ पैकी २ 


